कसा आहे तुमचा वेलेव्टाइत ? 
राशींचे प्रेम 
प्रेम म्हणजे, प्रेम म्हणजे, प्रेम असते! 
अन तुमचे नि आमचे अगदी सेम असते! 


पण खरोखरच सगळ्यांच प्रेम हे सेम असते काय? व्यवहारात तरी तसे अढळून 

मात्र येत नाही. 
काही जण नजरेला नजर भिडताच प्रेमात पडतात, तर काही जण अनेक वर्षे 

एकत्र राहूनही त्यांच्यात प्रेम होऊ शकत नाही, काही जण अनेक प्रेमाचा आस्वाद घेत 
असतात, तर काही जण प्रतिसादाविनाही एकानिष्ठेने एकाच व्यक्तीवर प्रेम करत 
असतात. काही जण प्रेम भंगाचे दुःख पचवितात, तर कही जण प्रेम भंगाच्या सूडाने 
पेठून ऊठतात. प्रत्येकाच्या प्रेमाचे हे विविध रंग राशीच्या माध्यमातून समजून घेता येऊ 
शकतात. ज्योतिषशास्त्रीय दुष्ट्या वेगवेगळ्या राशोमधून त्यांचे वर्गिकरण करता 
येण्यासारख आहे. 

पुढील गोष्ठीवरुन व्यक्तिंचे स्वभाव व त्याच्या जोडीदारांकडून असलेल्या अपेक्षा, 
त्यांची प्रेम करण्याची पद्धत यांचा अंदाज घेता येऊ शकतो. तर मग जाणुण घ्या 
"कसा आहे तुमचा व्हेलेंटाईन. 

(पुढे देण्यात आलेले राशी गुणधर्म जसेच्या तसेच अनुभवास येतीलच असे नाही. 
याचे कारण म्हणजे प्रेम जीवानाचा विचार करताना राशीबरोबरच मंगळ व शुक्र ग्रह 
यांचाही विचार करावयाचा असतो, मंगळ व शुक्र बलवान असून ज्या राशीत 
असतात त्याप्रमाणे व्यक्तीचा स्वभाव असू शकतो, तसेच जन्म कुंडलीत अनेक ग्रह 
एकाच राशीत असतील तर ती राशी उत्तेजीत होऊन त्या राशीचे गुणधर्म त्या व्यक्तित 
दिसुन येतात. पण या सर्व गोष्टी प्रत्येकाला माहित असतीलच असे नाही म्हणून येथे 
राशीचे माध्यम वापरलेले आहे.) 

श्री उत्तम गावडे 
ज्योतिष विशारद, वास्तु विशारद 
99०1287974, 8722745745 


मेष राशीचे प्रेम- 


राशी - मेष 
राशीस्वामी - मंगळ 
तत्व - अग्नीतत्व 
स्वभाव - चर स्वभाव 


राशीचक्रातील ही पहिली रास आहे. अग्नि तत्वाची चर रास असून या 
राशीचा स्वामी मंगळ ग्रह आहे. हे लोक शरिराने व मनाने उत्साही असून यांना 
आव्हानांची आवड असते. हे स्वतंत्र प्रवृत्तीचे असून, दुसर्‍याच्या आधिन राहणे 
यांना आवडत नाही. हे स्वतःच्या निर्णयानुसारच कार्य करतात. पण यांच्यात 
सारासार विचार करण्याची शक्ति कमी असते. प्रेमात अतिशय आक्रामक व 
उत्साही असतात. बुद्धिपेक्षा भावनेच्या आहारी जाणारे लोक असतात. एकदम 
वीज कोसळावी तशी प्रेमात पडतात व तेवढ्याच वेगाने त्यातून बाहेर ही 
पडतात. यांच्या बाबतीत 10ए€ १ 15 5 प्रथम दर्शनी प्रेमाची शक्‍यता 
जास्त असते. लपवाछपवीचा प्रकार यांना आवडत नाही. हे लोक प्रेमात हळवे 
नसतात तर उतावळे असतात. त्याचप्रमाने कुणाच्याही प्रेमात झुरत बसणे, प्रेम 
व्यक्त न करता मनात दाबून ठेवणे यांना जमत नाही. मुळातच साहसप्रिय 
असल्याने प्रेमात पडल्यास सतत पाठलाग करुन स्पष्ठ व स्वच्छ शब्दात 
उघडपणे प्रेम व्यक्त करतात. प्रेम व्यक्त करण्यासाठी एकांताचीच गरज पाहिजे 
असे नाही. चारचौघात अगर लोकांसमोरही ते तितक्‍याच आत्मविश्वासाने व 
स्पष्टपणे व्यक्त करतात. नीतिनियमांची फारशी पर्वा करीत नाहीत. प्रेम 
मिळवण्यासाठी वाटेल ते करण्याची तयारी असते. यांना भडक शृंगाराची 
आवड असते. प्रेमात जोडीदारकडून सहज प्रतिसाद मिळाल्यास यांचा 
प्रेमातील रस कमी होतो. याना निर्णयही जलद हवा असतो फार काळ वाट 
पहात बसणे जमत नाही. 


&पाप. एव" एकणवत€९-.8501'010201 & ४१७ 6015१11 - 9901287974 , 8722745745 


वृषभ राशीचे प्रेम- 


राशी - वृषभ 
राशीस्वामी - शुक्र 
तत्व - पृथ्वी तत्व 
स्वभाव - स्थिर स्वभाव 


दुसरी रास वुषभ, पृथ्वी तत्वाची स्थिर रास असून आर्थिक उत्कर्ष घडवून 
आणणारी हौ रास शुक्र या ग्रहाच्या अधिपत्याखाली येते. हे लोक व्यवहारी, 
रसिक, कलावंत, हौशी व चैनी असतात, तसेच स्वभावाने प्रेमळ पण हटटी 
असतात. या लोकांना ऐहिक सुखाची फार आवड असते, गाडी-सुंदर बंगला व 
ऐशाआरामाच्या साधनांची फार हौस असते. सुख व आराम मिळवीण्यासाठी 
सतत धडपड चालू असते. व्यक्तीमत्व आकर्षक असेले तरी ते अधिक 
आकर्षक बनवीण्याचाच यांचा सतत प्रयतन असतो. स्वतःला सुंदर व 
आकर्षक बनविण्यावर हे लोक बराच खर्च करत असतात. लोभस बोलणे व 
आकर्षक व्यकतीमत्व हे यांचे खास वैशिष्ट्य आहे यामुळेच हे लोक विरुद्ध 
लिंगी लोकांत विशेष प्रिय असतात. प्रेमाच्या बाबतीत हे लोक चोखंदळ 
असतात. प्रेम करताना सुरक्षिततेचा विचार सर्व प्रथम करतात. 
प्रियकराकडून जीवनभराच्या साथीची, स्थिर व दुढ प्रेमाची अपेक्षा असते. 
प्रेमात एकदम एकनिष्ठ असतात व प्रियकराकडूनही निस्वार्थी व एकनिष्ठ 
प्रेमाची अपेक्षा ठेवतात. प्रियकाराच्या मनाचा अंदाज घेत मंद गतिने प्रेमाची 
प्रगती चालु असते. मेष राशीप्रमाणे एकदम व अचानक नसते. प्रियकराचे मन 
आकर्षित करुन त्याला जिंकण्यात चतुर असतात. आपल्या प्रियकराला खुष 
ठेवण्यासाठी सतत प्रयत्नशील असतात. प्रियकरासाठी सहजपणे स्वार्थ त्याग 
करतात. यांना लैंगिक सुखाची आवड असते. या राशीचे लोक हे अतिशय 
17१०॥१॥८ असतात. याना लैंगिक जीवनाची विलक्षण आवड असते. 


झा. एना एकणवत2-8501'0102601 क्ल ४१७ ट्ा5पा(१111 - 9901287974 , 8722745745 


मिथुत राशीचे प्रेम- 


राशी - मिथुन 
राशीस्वामी - बुध 
तत्व - वायू तत्व 
स्वभाव - द्वि स्वभाव 


मिथुन ही बुधाची, वायुतत्वाची द्विस्वभावी रास आहे. ही बौद्धिक रास 
आहे. विनोद बुद्धि व हजरजबाबीपणा हे यांचे खास गुण. इतरांवर टिका 
करण्याची सवय असते, पण एखाद्या विषयात पारंगत होणे कठीण 
असते. कारण एखाद्दा विषयात निर्माण झालेली आवड तशीच कायम 
टिकेल याची शाश्वती नसते. मिथुन राशीच्या लोकांचा स्वभाव अतिशय 
बोलका असल्याने लोकांशी पटकन मैत्री जमते. कामाच्या ठिकाणी तर 
हे लोक विशेष लोकप्रिय असतात. यांना पुष्कळ मित्र-मैत्रिणी असतात. 
आपल्या विनोदी व चतुर संभाषणाने संभोवातलच्या व्यक्तीना 
आपल्याकडे आकार्षित करत असतात. प्रेमात विविध भेट वस्तु देऊन व 
प्रियकराची स्तुती करुन प्रियकराला खुष ठेवण्यात चतुर असतात. हे 
लोक अप्रामाणिक अगर फसवे नसतात पण या राशिंच्या बऱ्याच 
लोकाम्ना फर्ल्ट करण्याची सवय असते त्यामुळे ते प्रेमात किती गंभीर 
आहेत हे साम्गणे कठिण असते. या राशीचे बरेच लोक 'आज पुजा कल 
कोई दुजा? हे तंत्र वापरताना दिसतात. एका प्रेम प्रकरणातील अपयश 
विसरुन लगेच पुढच्या प्रकरणाला सुरुवात करतात. स्वभावाने थोडेसे 
घाबरट असल्याने आपले प्रेम बिनधास्तपणे व्यक्त करण्याऐवजी 
इशाऱ्यांच्या, मध्यस्थांच्या अथवा प्रेम पत्रांच्या सहाय्याने लपुन छपून प्रेम 
करत असतात. पण प्रकरण अंगाशी आल्यास त्यातून सही सलामत 
बाहेर पडण्यातसुद्धा पटाईत असतात. 


डा. एवा एकणणवत2-.850'/0102९0 क्ष एप 6015111 - 9901287974 , 8722745745 


कर्क राशीचे प्रेम- 


राशी - कर्क 
राशीस्वामी - चंद्र 
तत्व - जल तत्व 
स्वभाव - चर स्वभाव 


कर्क ही जल तत्वाची चर रास असून या राशीचा स्वामी चंद्र ग्रह आहे. 
या राशीचे लोक स्वभावाने प्रेमळ, दयाळू व भावानाप्रधान असतात. मनाने 
चंचल व लहरी असून कल्पनाशक्ती उत्कृष्ट असते, तसेच हे क्षमाशील व 
चिंतनशील असतात. यांचे मूड क्षणाक्षणाला बदलताना दिसतात. या 
राशीमध्ये सहनशीलता खूप असते. आई व कुटुंबाविषयी प्रेम असते. 
पैशांपेक्षा प्रेम, स्नेह व आस्था या गोष्टी यांच्यासाठी महत्वाच्या असतात. 
जोडीदाराविषयीच्या कलपना खूपच आदर्शवादी असतात. यांचे प्रेम 
अत्यंत उत्कट असते. प्रियकरासाठी सहज स्वार्थत्याग करु शकतात. उदर 
अंतःकरणाचा व प्रेमळ अशा जोडीदाराची याना अपेक्षा असते. प्रेम 
करताना विवाहाचा विचार करुनच प्रेम करतात. 1,012 '९॥ प्रेमाची 
अपेक्षा असते. प्रेमात आलेले अपयश हे या लोकांच्या मनाला लागते. 
प्रेमातले अपयश हे लोक सहसा विसरु शकत नाहीत. कोणीही यांचा 
भावनांशी खेळलेले यांना बिलकुल सहन होत नाही. प्रेम व्यक्त करतानाही 
बराच विचार करतात,बराच वेळ घालवतात. मनातल्या सर्व शंकांच 
समाधान झाल्याशिवाय अंतिम निर्णय घेत नाहीत. 


इ. एवा कणण१त2-8501/0102९0 कष एप 6015811 - 9901287974 , 8722745745 


सिंह राशीचे प्रेम- 


राशी - सिंह 
राशीस्वामी - सूर्य 
तत्व - अग्नीतत्व 
स्वभाव - स्थिर स्वभाव 


तेजस्वी रवि या ग्रहाच्या अधिपत्याखालील सिंह ही अग्नि तत्वाची स्थिर 
रास आहे. ही राज राशी आहे. या राशीच्या लोकांचे व्यक्तीमत्व अकर्षक व 
प्रभावी असते. बोलणे प्रभावी असून इतरांवर छाप सोडणारे असते. वरच्या 
दर्जाच्या व प्रतिष्ठित लोकांशी संबंध ठेवतात, हलक्या दर्जाच्या लोकांत 
राहणे यांना आवडत नाही. शिस्त व मान या गोष्टी यांच्या दुष्टने महत्वाच्या 
असतील, बेशिस्त पणा व स्वत:चा अपमान कधीही सहन होत नाही. यांच्या 
मानापमानाच्या कल्पना अफाट असतात, थोडेसे रागोष्ट स्वभावाचे 
असतात. हे अतिशय स्वाभिमानी असून कोणी याम्चा स्वाभिमान 
दुखावला तर ते यांना सहन होत नाही. आपल्या जोडीदाराची निवड स्वतः: 
पुढाकार घेऊन करतात. गुणांपेक्षा राहणीमानला अधिक महत्व देतात. 
खेळकर, प्रेमळ व प्रतिष्ठित जोडिदाराची अपेक्षा असते. जोडिदाराने 
आपल्यावर हुकुमत गाजविणे यांना कधीच सहन होत नाही. या राशीचे 
लोक प्रेमात मात्र कधीही माघार घेत नाहीत. कोणत्याही परिस्थितीत 
जोडीदाराला सांभाळतात, त्याला पाठबळ देतात. प्रेमाचे प्रदर्शन 
करण्याची हौस असते. 


&पापे. एवा एकणवत€९-85(1'010201 & ४१७ 6015१(.111 - 9901287974 , 8722745745 


इता. एवा एवणवत2 - 8501010200 क्ल एवढ 6015811 - 9901287974 , 8722745745 


कव्या राशीचे प्रेम- 


राशी - कव्या 
राशीस्वामी - बुध 
तत्व - पृथ्वी तत्व 
स्वभाव - ह्वि स्वभाव 


कन्या ही बुधाची, पृथ्वी तत्वाची ह्विस्वभावी रास आहे. या राशीचे लोक हे 
वयाने नेहमी लहान दिसतात. या राशीचे लोक सभ्य, लाजाळू व नम्न असतात. 
हे चिकित्सक, व्यवहारी व हजरजबाबी असतात. केवळ निरीक्षणाने ज्ञान 
मिळऊ शकतात. स्वार्थीपणा हा एक दुर्गुण असू शकतो. हो हद्विस्वभावी रास 
असल्याने यांचा निर्णयात ठामपणा नसून चंचलता असते. हे संशयी व सावध 
असतात. स्वच्छता व टापटिपीपणाला अधिक महत्व देतात. स्वभाव विनोदी 
असतो. विनयशीलता. हा यांचा मुख्य गुण, स्वभाव मनमिळावू बोलणे मधुर, 
लोभस व प्रिय असते, कशाही लोकांशी जुळवुन घेण्याची क्षमता असते, 
स्वाभावने शांत व आनंदी असले तरी जरा सुस्त व आळशी असतात. हे लोक 
जरासे लाजाळू असल्याने विरुध्द लिंगी लोकांत मिसळताना संकोच करतात, 
विशेष परिचयाशिवाय मोकळेपणाने बोलत नाहीत, त्यामुळे घमेंडखोर 
वाटतात. हे भावनाप्रधान नसतात त्यामुळे यांना प्रेमात विषेश रस नसतो. 
जोडीदाराबद्यलच्या अपेक्षा फार मोठ्या असतात. राहणीमान व सौंदर्यापेक्षा 
गुणांना अधिक महत्व देतात. चारित्र्य ही यांच्यासाठी सर्वात महत्वाची गोष्ट या 
बाबतीत यांना तडजोड मान्य नसते. एखाद्यी बुद्धिमान, चतुर, गुणवान व 
चारित्र्य संपन्न व्यक्तीच यांना प्रेमात पाडू शकते. प्रेम हे मनापासून व निष्ठेने 
केलेले असल्याने त्यातून माघार घेणे यंना कठीण जाते. बहुतांशी कन्या 
राशीच्या लोकांचे पहिले प्रेम हेच त्यांचे शेवटचे प्रेम ठरते. प्रेम ही अतिशय 
खाजगी गोष्ट मानतात, त्यामुळे त्याची चर्चा चारचौघात करत नाहीत. यांच्यात 
लफडी करण्याइतके धाडस नसते. बर्‍याच वेळा प्रेमही व्यक्त करण्याचे धाडस 
हे लोक दाखवत नाहीत. 


तूळ राशीचे प्रेम- 


राशी - तूळ 
राशीस्वामी - शुक्र 
तत्व - वायु तत्व 
स्वभाव - चर स्वभाव 


तूळ ही शुक्र या ग्रहाच्या अधिपत्याखालील वायुतत्वाची चर रास 
आहे. हो रास शुद्ध प्रेमाचे प्रतिक मानली जाते. या राशीचे लोक प्रेमळ, 
मायाळू व भावनाप्रधान असतात. हे स्वत: मोहक व सुंदर असतात. यामुळे 
समोरील वक्तोला प्रभावित करण्यात नेहमीच यशस्वी होतात. हे लोक 
शांतताप्रिय असतात. सौंदर्याची, कलेची व ऐश्वर्याची नैसर्गिक आवड असते. 
यांना विरुद्ध लिंगी व्यक्तीचे विशेष आकर्षण असते. अशा लोकांत हे अधिक 
उत्साही असतात.. यांना पुष्कळ मित्र-मैत्रिणी असतात, असे असूनही हे 
लोक व्यभिचारी मात्र नसतात, हे सुसंस्कृत असतात. यांच्या प्रेमात सौंदर्य 
असते, संयम असतो व सावधपणाही असतो. हे लोक सुंदर दिसण्यासाठी 
सतत प्रयत्नशील राहतात. हे लोक सहवास प्रिय असतात. लैंगिकतेपेक्षा 
जोडीदाराबरोबय बोलणे, फिरणे, जोडीदाराच्या सहवासात राहणे यंना 
जास्त आवडते. समतोलपणा हा यांचा महत्वाचा गुण. कोणत्याही बाबतीत 
दुसर्‍याच्या मनाचा विचार करतात. इतरांच्या भावना दुखावणार नाहीत 
याची काळाजी घेतात. बर्‍याच वेळा जोडीदार निवडतांना मात्र सौंदर्य व 
मोहकतेला बळी पडतात. सुंदर व मोहक व्यक्ती ही यांची कमजोरी बनते. 
प्रणयातील अनेक खेळ करुन जोडीदाराला सहज खूष करत असतात. 
जोडीदाराला नेमके काय हवे हे यांना चांगलेच ठाऊक असते. यांना सतत 
जोडीदाराचा सहवास लागतो, एकटे राहण्याचा यांना फारच कंटाळा येतो. 
हे लोक आपल्या जोडीदाराला कधीही असंतुष्ट अगर दुःखी ठेवत नाहीत. 


&पापे. एवा ए१णावत९-85(1'010201 & ४१७ 6015१11 - 9901287974 , 8722745745 


वृश्चिक राशीचे प्रेम- 


राशी - वृश्चिक 
राशीस्वामी - मंगळ 
तत्व - जल तत्व 
स्वभाव - स्थिर स्वभाव 


वृश्चिक ही मंगळ या ग्रहाच्या अधिपत्याखालील जलतत्वाची स्थिर रास 
आहे. या राशीचे लोक हे निश्चयी, कर्तबगार, मुत्सद्दी व धोरणी असतात. यांना 
अधिकाराची आवड असते. यांच्या व्यक्तिमत्वात एक गूढ मादकता असते, एक 
प्रकारची आकर्षण शक्ती असते ज्यामुळे लोक यांच्याकडे आकर्षित होतात. पण 
मत्सर, पाताळयंत्रीपणा व कमालीची गुप्तता पाळाणे हे या राशीचे काही 
अवगुण आहेत. यांच्या अंतर्मनाचा थांगपत्ता लावणे सर्वात कठीण काम असते. 
या राशीचे बरेच लोक हे आडमुठेपणा व कारस्थानीपणा करण्यात पुढेच 
असतात. आपल्याला जे हवे ते मिळालेच पाहीजे असे यांना वाटत असते. या 
राशीच्या लोकांचे प्रेमही असेच असते, प्रेमात यांच्या भावना अत्यंत तीव्र 
असतात. आपल्या भावनांवर ताबा ठेवणे यांना जरा कठीणाच जाते. 
समोरच्याच्या मनाचा विचार हे लोक क्वचितच करतात. हे प्रेमाच्या इतके आहारी 
जातात को स्पष्टपणाने विचार करणे कठीण होऊन जाते. प्रेम करतांना पुर्ण 
विचारांतीच जोडीदाराची निवड करतात, व त्यावर प्रेमाचा वर्षाव करतात. या 
राशीचे प्रेम हे बेधुंद करणारे असते. आपल्या जोडीदाराने केवळ आपल्यावरच 
प्रेम करावे अशी यांची भावना असते. यांच्या मर्जीतून उतरलेल्या लोकांकडे मात्र 
हे हुंकुनही पहात नाहीत. प्रेमभंग पचविणे हे या लोकांसाठी जगातील सर्वात 
कठीण गोष्ट असते. प्रेमभंगाचे दुःख हे यांच्यासाठी मरणापेक्षा भयंकर असते. 
एकतर्फी प्रेमाची उदाहरणे या राशीच्या लोकांत जास्त दिसून येतात. प्रेमाच्या 
बाबतीत हे कोणत्याही टोकाला जाऊ शकतात. 


इ. एवा एवणवत2-8501'0102९0 क्ष एड 60०15१8111 - 9901287974 , 8722745745 


धनु राशीचे प्रेम- 


राशी - धनु 
राशीस्वामी - गुरु 
तत्व - अग्नीतत्व 
स्वभाव - द्वि स्वभाव 


धनू ही गुरु ग्रहाच्या अंमलाखाली येणारी अग्नि तत्वाची द्विस्वभावी 
रास आहे. या राशीच्या लोकांत महानता, प्रेमळपणा, महत्वकांक्षा व 
परोपकारीपणा हे गुरुचे गुण दिसून येतात. हे न्यायी व दिलदार असतात व 
यांना प्रवासाची विलक्षण आवड असते. हे लोक आशावादी व आनंदी 
असतात. यांना स्वातंत्र्याची व स्वायक्ततेची आवड असते, कुणाच्याही 
बंधनात अगर मर्यादेत राहणे आवडत नाही. हिच गोष्ट प्रेमाच्या बाबतीतही 
लागू होते, त्यामुळे प्रेम संबंध टिकाऊ होण्यात अडचणी निर्माण होतात. 
प्रेमाच्या बाबतीत हे लोक आवेगी, उत्साही व भावनाशील असतात. सहज 
मिळणारे प्रेम यांचा उत्साह कमी करते. अपयशाला यशात बदलण्याचा 
सतत प्रयत्न करत असतात. समोरच्या व्यक्तीचा कमकुवतपणा अचूक 
टिपतात. हे मोकळ्या मनाचे असून यांना सहवास प्रिय मैत्री हवी असते. 
प्रेमाने भारलेले व आनंदाने बहरलेले हे लोक प्रेमात अगदी निर्धास्त होतात. 
या राशीच्या प्रेमात गरिब-श्रीमंत अगर उच्च-निच्च असा भेदभाव नसतो. प्रेम 
भंगाचे दुःख मात्र हे लोक उदारपणे पचवितात व त्यावर मौन पाळातात. प्रेम- 
प्रणय हा यांच्यासाठी एक खेळ असतो. या राशिंचे बरेच लोक विवाह पाशात 
न अडकण्याच्या सतत प्रयत्नात असतात. पण विवाहानंतर मात्र पत्नीशी 
अत्यंत प्रामाणिक वर्तन करताना दिसतात. संस्कृती व कुटुंब यांच्याबद्यल 
यांना नितांत आदर असतो. जोडीदाराने आपल्याबरोबर मित्राप्रमाणे वर्तन 
करावे अशी यांची अपेक्षा असते. 


झा. एव एवणवेत2 -8501'010200 & एव 6015181 - 9901287974 , 8722745745 


मकर राशीचे प्रेम- 


राशी - मकर 
राशीस्वामी - शनि 
तत्व - पृथ्वी तत्व 
स्वभाव - चर स्वभाव 


मकर हो पृथ्वी तत्वाची चर रास असून या राशीचा स्वामी शनी आहे. 
व्यक्तिगत व सामाजिक प्रतिष्ठा, नांवलौकिक यांना मकर राशिंच्या जीवनात 
अतिशय महत्व आहे. सर्व काही मिळविण्याची यांची ईच्छा असते, वर-वर 
जाण्याची महत्वकांक्षा असते. त्यामुळे हे लोक नेहमी शिस्तबद्ध, सावध व 
काटकसरीने वागताना दिसतात व जीवनातील लहान सहान आंदाचा 
उपभोग घेण्यास असमर्थ ठरतात. हे लोक थोडे स्वार्थीही असतात, आलेल्या 
प्रत्येक संधीचा फायदा करुन घेण्याची चालाखीही यांच्यात यांच्यात असते. हे 
लोक त्यांची स्तुती व प्रशंशेचे आतुर असतात. हे लोक शृंगार व प्रणय प्रिय 
असले तरी तसे उघड न दाखविता आपण पुराणमतवादी असल्याचे 
भासवितात. या राशीचे लोक स्वभावाने जरासे संकोची असल्याने 
सहजासहजी प्रेमात पडत नाहीत, व प्रेमात पडल्यास स्वतःहुन कधीच पुढाकार 
घेत नाहीत. समोरच्या व्यक्तिकडून प्रतिसाद मिळण्याची वाट पहात बसतात. 
जर समोरुन काहीच प्रतिसाद न आल्यास मनातल्या मनात प्रेम करत 
आयुष्यभर झुरत बसतात. पण एकदा का प्रेम झाले तर मात्र ते मनापासून 
करतात. प्रेमाची सतत पाठ राखण करतात. मकर ही वास्तववादी रास आहे 
स्वप्नाळू नाही. त्यामुळे त्यांचे प्रेम हे भारावलेले किंवा भावनेने ओथंबलेले 
नसते. वास्तववादी असल्याने हे लोक प्रेमात विषेश करुन फसत नाहीत. पण 
प्रेमभंग झालाच तर त्याचे दुःख हे यांच्यासाठी खूपच त्रासदायक असते, यांच्या 
विश्वासाला तडाच जातो, त्यातून सावरणे कठीण असते व त्यानंतर दुसर्‍यावर 
विश्वास ठेवणे तर त्याहुन कठीण असते. 


डाग. एवा एकवणवत2-8501'0102९0/ क एप. 60०0158111 - 9901287974 , 8722745745 


कुंभ राशीचे प्रेम- 


राशी - कुंभ 
राशीस्वामी - शनि 
तत्व - वायु तत्व 
स्वभाव - स्थिर स्वभाव 


कुंभ ही मकर राशी प्रमाणेच शनीची रास आहे. पण कुंभ ही वायुतत्वाची 
स्थिर रास आहे. पाश्चिमात्य ज्योतिष्यांच्या मते या राशिंवर हर्षल या चमत्कारीक 
ग्रहाचा अंमल आहे. त्यामुळे या राशिच्या लोकांचे आकलन होणे जरा कठीणच 
असते. यांचा स्वभाव जरा चमत्कारीक व लहरी असतो. प्रत्येक बाबतीत 
वैज्ञानिक दुष्टीने पाहण्याचा प्रयत्न असतो. ही बौद्धिक रास आहे. या राशीचे 
लोक कुशाग्र बुद्धीचे, वैचारीक व विठ्ठान असतात. हे लोक नेहमी क्रियाशिल व 
महत्वकांक्षी पण स्वभावाने नग्न असतात. थोडेसे अंतर्मुख व एकांतप्रिंय 
असतात. हे विश्वासू व ध्येयवेडे असतात. यांचा स्वभाव निस्वार्थी असतो. 
यांच्यात ज्ञानाची परिपक्कता असते, नियोजनपुर्वक व चिकाटिने कार्य 
करण्याची कुवत असते. हे लोक अभ्यासू असून यांच्यात संशोधक वृत्ती असते. 
या राशीचे लोक आपल्या भावना कधीही उघडपणे व्यक्त करत नाहीत. 
व्यक्तीगत प्रेमापेक्षा मानवतावादी प्रेमाकडेच यांचा अधिक कल असतो. हे 
लोक वैयक्तिक प्रेमापासून जरा अलिप्त राहणेच पसंद करतात. नाते संबंधात 
अडकून पडणे यांना नको असते. यांच्या प्रेमातसुद्ठा एक वेगळेपणा पहायला 
मिळतो. यांचे प्रेम विचार जगावेगळे व जरा विचित्र असेच असतात. यांना प्रेमळ 
व विश्वासू जोडीदार हवा असतो. प्रेम जीवनात हे सुद्धा एकनिष्ठच असतात. 
त्यामुळे प्रेमभंग झाला तर हे लोक पुन्हा त्यावाटेला कधीच जात नाहीत. यांना 
शृंगार व प्रणयाची विशेष अशी आवड नसते. 


झा. एवा एकवट -8501'002९0' & एप €०ा5प(8111 - 9901287974 , 8722745745 


झाप. एवा एव्णवत९-850'0102९0' क्ल एवडप 6015ए॥(4111 - 9901287974 , 8722745745 


मीन राशीचे प्रेम- 


राशी - मीन 
राशीस्वामी - गुरु 
तत्व - जल तत्व 
स्वभाव - द्वि स्वभाव 


मीन ही राशिचक्रातील शेवटची रास आहे. ही जल तत्वाची द्विस्वभावी रास 
असून या राशिंचा स्वामी गुरु ग्रह आहे. यांचे व्यक्तीमत्व आकर्षक व मोहक 
असते. यांच्यात कलाप्रेम व अभिनय कौशल्य असते. ही अत्यंत संवेदनशील रास 
आहे. यांच्या दुष्टीने मनाच्या भावना व अंतःस्फुर्ती या गोष्टी अत्यंत महत्वाच्या, 
वास्तवतेला काहीच किंमत नाही. ही अत्यंत दुर्बल रास मानण्यात येते, या राशीचे 
बरेच लोक संघर्ष व स्पर्धा यांचा ताण झेलू शकत नाहीत. या राशीचे लोक 
स्वप्नाळू व अत्यंत भावूक असतात. यांना कशाचीही फारशी चिंता नसते. यांची 
निर्णय क्षमता कमी असून यांच्यात चंचलता व अस्थिरता अधिक असते, मात्र 
कोणत्याही परिस्थितीशिं जूळवून घेण्याची क्षमता असते. सकारात्मक कार्य 
कराण्याऐवजी स्वप्नात वापरत असतात. त्यामुळे अनेकदा हातची संधी गमावून 
बसतात. शृंगार व प्रणयाची विशेष आवड असते. सौंदर्याचे भोक्ते असतात. प्रेमी 
म्हणून यशस्वी ठरतात, पण समोरुन सतत प्रोत्साहनाची गरज भासते. स्वभाव 
जरा भित्रा असल्याने सतत प्रोत्साहनाची गरज लागते. जोडीदाराबद्यल प्रेम, 
आपुलको व अभिमान असतो. संभाषण चातुर्य ही यांची जमेची बाजू असते. 
यांच्या कामवासना अतिशय तीव्र असतात, पण यांचे प्रेम उग्र नसते त्यात 
शितलता असते. प्रेम हे यांच्यासाठी श्रद्धा असते. यांनी जोडीदारा विषयीच्या 
कल्पना अगोदरच रंगवलेल्या असतात, व त्याचा ते शोध घेत असतात. बर्‍याचदा 
यांचं प्रेम आंधळ असतं. कोणीही आपली दर्दभरी कहाणी सांगून यांना आपल्या 
प्रेमात पाडू शकते. कुणीही यांना जरासा आधार दिला तरी हे त्यांच्या प्रेमात पडू 
शकतात. जोडीदाराचा थोडासा दुरावाही यांना असह्य ओतो तेथे प्रेमभंगाच्या 
दुःखाची केवळ कल्पनाच केलेली बरी. 


